मा.मंत्री (बंदरे) ब मा.राज्यमंत्री (बंदरे) यांच्यामध्ये 
बंदर विभागाचे कामाचे वाटप ब विभागणी 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २००३/प्रक्र.८८/पीआरटी-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २००३- 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १६६ खाली तयार केलेल्या नियम १५ अन्वये 


शासनाच्या कार्यनियमावली संबंधी दिलेल्या सूचनेतील सूचना ४ मधील तरतूदीच्या अनुषंगाने 
मा.मंत्री(बंदरे) हे सदर सूचनेतील बाबीव्यतिरिक्‍त गृह विभागाखालील गृह (बंदरे) विभागाच्या 
कामाबाबतचे आंदेश खाली नमूद केल्याप्रमाणे देत आहेत :- 


(१) 
(र) 
(३) 


(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 
(१०) 
(११) 
(श्र) 


(23) 


(१) 
(२) 
(३) 
(x) 
(4) 
(६) 
(७) 
(ट) 
(९) 


. अनुसूची (अ) 


मा.मंत्री (बंदरे) यांना सादर करावयाची प्रकरणे 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाची रचना ब सदस्यांची नियुक्‍ती 


महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे विभागीय सल्लागार परिषदेची रचना व नियुक्‍ती. 

महाराष्ट्र सागरी मंडळाला द्यावयाचे निदेश आणि सागरी मंडळाच्या संदर्भातील धारणविषयक 
बाबी. 

बंदर विषयक धोरण आखणी तसेच जलवाहतूकीचे धोरण विषयक महत्वाचे निर्णय. 
इतर राज्यांबरोबर कराबयाचे आंतरराज्य जलवाहतूक करार. 

लहान बंदरे घोषित करणेबाबत ब बंदरांचा विकास. 

बंदर विभागाचे जमीन व इमारतीविषयीच्या बाबी. 

लहान बंदरांचा हायड्रोग्राफिक सव्हे. 

बंदर विभागाचे राजपत्रित अधिकारी वर्गाच्या आस्थापनाबिषयक बाबी. 

महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे अर्थविषयक ब धोरणात्मक बाबी. 

अनुसूची (अ) आणि (ब) येथे नमूद नसणारे विषय. 

बंदर विषयक कामाचे बांधकामासंबंधीचे रु.२५लाखापेक्षा अधिक खर्चाचे बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देणे . 

बंदरे विभागातील अराजपत्रित कर्मचारी वर्गाच्या आस्थापनाबिषयक बाबी 


अनुसूची (ब) 

मा.राज्यमंत्री (बंदरे) यांनी सादर करावयाची प्रकरणे 
महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल. 
विधानसभा/विधानपरिषद विषयक सर्व विधीमंडळ बाबी. 
बिधोमंडळ बाबींवर विधानमंडळात देण्यात आलेली आश्वासने 
बरील (अ) अनुसृचीमध्ये नमूद प्रकरणे सोडून महाराष्ट्र सागरी मंडळासंबंधीची सर्व प्रकरणे 
बंदराबरील कार्यालये ब निवासस्थाने 

बंदरातील पाण्याची व्यवस्था व विद्युतीकरण. 

लाईट हाऊसेस लाईटशीप SH वॉईल. 

सॅनिटरी व्यवस्था. 

वेटींगशेड इत्यादी. 


रोटा/952(॥00-॥2-03) (कृ.मा.प.) 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 


(६) 
(७) 


(¢) 

(९) 

(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(शड) 
(१प) 
(१६) 


2 

अनुसूची (क) 
मा.राज्यमंत्री (बंदरे) यांचेमार्फत मा.मंत्री (बंदरे) यांना सादर करावयाची प्रकरणे. 
महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे आर्थिक अंदाजपत्रक व योजना. 
सागरी मंडळाचे कर्जाबाबत हमी. 
सानुग्रह अनुदान. 
केंद्र शासनाने नियुक्‍त केलेल्या बंदरविषयक सल्लागार परिषदा/अभ्यास गट/ समित्याबाबत. 
बंदर विषयक कामकाजा संबंधीचे अधिनियम/नियम व नियंत्रण आदेश (भारतीय बंदर 
अधिनियम १९०८, AST अंड व्हॉईजफ्रीज अँक्ट १९८२, मर्चट्स अँड शिपिंग अँक्ट १९८५, 
सागरी मंडळ अधिनयम १९९६ इत्यादी) 
जलबाहतुकीशी संबंधीत विविध अधिनियम / नियम यातून सूट मंजूर करण्याबाबत. 
यंत्रावर चालणाऱ्या जहाजांच्या संबंधात देशांतर्गत जलमार्गावरोल नौवहन ब नौपरिबहन आणि 
राष्ट्रीय जलमार्गाच्या संबंधातील भारतीय संविधानाच्या अनूसुचीतील सूची १ मधील 
तरतूदीच्या अधीनतेने अशा जलमार्गावरील मार्गाचे नियम, देशांतर्गत जलमार्गावरील प्रबासी ब 
माल याची वाहतूक 
कोस्टल व्हेसल्स अँक्ट 
आंतदेशोय जलबाहतुक. 
नोबहन व fanaa सुरक्षेकरिता दीपगृहे "सह प्रकाशनौका, संकेतदीप ब इतर तरतूदी. 
फेरीज. 
सवे खाडीतोल अंतर्गत जलवाहतूक, 
जेडी बांधणे, 
अंतर्गत स्टीम व्हेसल्स अँक्ट १९१७. 
लाईट हाऊसेस अँक्ट १९१८. 
कँटीन रिफ्रेशमेंट वगैरे. 

उप सचिव ब कक्ष अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या wlan इतर सर्व 


प्रकरणांबाबत कार्यवाही करावी आणि सर्वसाधारण स्वरुपाच्या कामाबाबत प्रचलित पध्दतीनुसार किंवा 


पूर्व पिठीकेच्या आधारे कार्यवाही करावी. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे hee ब नावाने, 
pee 
( अशोक चव्हाण ) 
मा. Hat (बंदरे) 
प्रति, 
मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन मुंबई . 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
मा.राज्यमंत्री (बंदरे) 
मा.अ.मु.स. (बंदरे/परिबहन/रा.ऊ.शु) 
मा.मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई - ३८. 
मुख्य बंदर अधिकारी, मुंबई . 
किनारा अभियंता, मुंबई . 


गह विभागातोल सर्व सह सचित/ यप सचिव/कार्यासन अधिकारी. 


